सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ संवर्गात 
सरळसेवेने नियुक्‍ती झालेल्या अधिका-यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.१२६/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ जुले, २०२२. 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन feta क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.नियुक्‍ती-२०१८/प्र.क्र.८०/कामगार-८, 
दि.१७.१२.२०१८ 


३) कामगार आयुक्‍्त,मुंबई यांचे पत्र HATH: आस्था/११-२०२२/परि.काला./सकाआ/कार्या- 
२/५०३, दि.०८.०६.२०२२ 

शासन आदेशा - 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयांन्वये सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ या 
पदावर दोन वर्षाच्या परिविक्षा कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या खालील तक्त्यातील नमूद 
अधिका-यांनी त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक बाबी 
समाधानकारकरित्या पुर्ण केलेला असल्याने खालील नमूद TRUM रकाना ५ मध्ये दर्शविलेल्या 
दिनांकास त्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात येऊन त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 
ठेवण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव पदावर रुजु परिविक्षाधीन कालावधी | परिविक्षा कालावधी | 

झाल्याचा दिनांक | पुढे ढकलण्याचे कारण ।पूर्ण केल्याचा 
दिनांक 
1 १_| २ ३ | 8 | ५ 

१ श्री. निखिल अविनाहा वाळके | १८.१२.२०१८ | निरंक १७.१२.२०२० 

२ श्री. राजु देवराजजी गुल्हाने | १८.१२.२०१८  । २७ दिवस अजित रजा  । १५.०१.२०२१ 

3 श्री. नितीन कृष्णा Hach १८.१२.२०१८ ०४ दिवस अजित रजा २२.१२.२०२० 

४ श्री. सतिठा रमेशराव | १८.१२.२०१८ १४ दिवस अजित रजा | ०२.०१.२०२१ 

तोटावार 


शासन Seal क्रमांकः परिवि-२०२२/प्र.क्र.१२६/कामगार-८ 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ Helles नियम ३९ अपवाद १ (ए) (एक) मधील 


तरतूदीनुसार त्यांच्या पुढील वेतनवाढी त्यांना देय होतील. 
३. हे आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 


दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१४११२७५८८२१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHASHANK TUKARAM CHAVAN 
H A H A N K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, 
2.5.4.20=7dd1791f8c7f2d8cbabbae6c3c1 1ac3d4fe93ccab49daf36f 
TUKARAM set eres 
pseudonym=ECC424589A881E3E8CAB5C4F3152EABAEE38E22E, 
serialNumber=A089DF063F 1 FFA9C6E2D052DB3C26C5B1ECE4004 
8A4A7D39615BEE66D9E2053D, cn=SHASHANK TUKARAM. 
CHAVAN cHAVAN 
Date: 2022.07.14 11:31:20 +05'30' 
(शशांक चव्हाण) 
अधिकारी 
कार्यासन , महाराष्ट्र शासन 


संबंधित सहायक कामगार आयुक्त (व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई.) 


) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू) मुंबई-४०० ०५१. 

) कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पू.) मुंबई-५१ 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) निवडनस्ती (कामगार-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


